Commercial Arbitration Petition (L) No ६१९/२०१८ 
जैना मार्केटींग अण्ड असोशिएटस विरुध्द म.व बा.वि. म.रा 
प्रकरणात मा.उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी 
नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष समुपदेशी यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२३३/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ ऑक्टोबर २०१८ 


संदर्भ- १) महिला व बाल विकास विभाग पत्र क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.२३३/का.६, 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ 
2) आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे 
पत्र क्रमांक एबाविसेयो/का.४/३८१६/२०१८, दिनांक १५/१०/२०१८ 


शासन निर्णय :- 


अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल पुरविण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती. विभागाकडून नव्याने 
मोबाईल खरेदीची राबविण्यात येणा-या प्रक्रियेमध्ये मागील मोबाईल खरेदीची असलेली संख्या २०११७ माबाईल 
खरेदीस स्थगिती देण्याबाबत श्री जेना मार्केटिंग अँन्ड असोसिएटस यांनी मा.उच्च न्यायालयात commercial 
Arbitration Petition (L) ॥९०.६१९/२०१८ दाखल केलेली आहे. 
२. उपरोक्त याचिकेमध्ये मा.उच्च न्यायालयात विभागाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी विशेष समुपदेशी म्हणून 
अँड अनिल साखरे,यांची दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ च्या पत्रान्वये नेमणूक केली होती. सदर याचिकेची सुनावणी 
वेळोवेळी मा.उच्च न्यायालयात सुरु आहे. मा.उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू मांडल्याबद्दल अँड अनिल साखरे, 
विशेष समुपदेशी यांनी खालीलप्रमाणे फी मंजूर करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


अ.क्र. | बीलक्रमांकव दिनांक तपशील | 
दिनांक 
१ ५-८-२०१८ । कॉन्फरसफी रु. ३५,००० 
दिनांक 
१०/९/२०१८ 
६-८-२०१८ । सुनावणी युक्‍तीवाद करण्यासाठी रु. २,५०,००० 
न्यायालयात उपस्थित राहिल्याबद्दळ 
७-८-२०१८ | सुनावणी युक्‍तीवाद करण्यासाठी रु. २,५०,००० 
न्यायालयात उपस्थित राहिल्याबद्दळ 
५-९-२०१८ | सुनावणी युक्‍तीवाद करण्यासाठी रु. २,५०,००० 
न्यायालयात उपस्थित राहिल्याबद्दल 
७-९-२०१८ | सुनावणी युक्तीवाद करण्यासाठी | रु. २,५०,००० 
न्यायालयात उपस्थित राहिल्याबद्दल 
एकुण रक्‍कम रु १०,३५,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.२३३/का.६ 


३. उपरोक्त याचिकेमध्ये शासनाची बाजू मांडल्याबद्दळ अँड अनिल साखरे, विशेष समुपदेशी यांनी 
मागणी केलेली फीची रक्‍कम अदा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर बाब विचारात घेऊन 
अँड अनिल साखरे, विशेष समुपदेशी यांना त्यांनी मागणी केलेली रुपये १०, ३५,०००/- (रुपये दहा लाख पस्तीस 
हजार फक्त) इतकी व्यायसायिक फी अदा करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

४. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक एक्स-२,२२५१-सेक्रेटरिएट-सामाजिक सेवा-०९०- 
सेक्रेटरिएट (०१) (०१) महिला व बाळ विकास विभाग-२८-व्यावसायिक सेवा (२२५१ ०४३६) या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकावा व तो सन २०१८-१९ या चालू वित्तीय वर्षाच्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

षु. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दिनांक २९ जुले 
२०१५ चे परिशिष्ट-अ,वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका,१९७८,भाग-पहिला,उप विभाग-दोन, महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम-१९६५ मधील वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेमध्ये सुधारणा,भाग-पहिला, उप विभाग- 
दोन,अनु.क्र.४९ मधील नियम १६६-अ, अन्वये प्रशासकीय विभागप्रमुख यांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०३०११३१४५३२३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Lalsing ३१०, \jar 
arashtra, ou=We And Child 
Departmen: ICode=400032, st=Mahi hte 
1 +4 f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2494e1 
Lalsing Ramchandra Gujar ळे 
INumber=4ca059ab7b8d64aaf749fe58e0a7 14a015f521cb28fd22 
04e49a4d81f12a5745, Lalsing 
Date: 2018.10.30 11:35:00 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना,नवी मुंबई 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
५. अवर सचिव (रोखशाखा) महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय (मुळ बीलासह) 
६. अँड अनिल साखरे, विशेष समुपदेशी, मुंबई-४०००२३ 
७. कक्ष अधिकारी,विधी व न्याय विभाग,(€ शाखा) मंत्रालय,मुंबई 
८. कक्ष अधिकारी,वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय,मुंबई 
९. कक्ष अधिकारी(का.१,महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१०. कक्ष अधिकारी ( का.४) ,महिळला व बाळ विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११. निवड नस्ती/का-६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


